प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या 
स्वरूपात, संरचनेत अपेक्षित असलेले 
बदल सूचविण्याकरिता समिती गठीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः फवियो-२०१९/ प्र.क्र.२०२/ Io अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ६ नोव्हेंबर, २०१९. 


oe 
१. राज्यस्तरीय पीक विमा समन्वय समितीची दि.३०.१०.२०१९ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
२. भारत सरकार, कृषि व शोतकरी कल्याण मंत्रालय, सहकार विभाग व शोतकरी कल्याण 

विभाग यांचे FI 99098/04/20498-Credit-ll (FTS-9& 88s) दि.२८.१०.२०१९. 


आदेश 


केंद्र शासनाने प्रस्तावित केलेल्या प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेची अंमलबजावणी खरीप 
हंगाम २०१६ पासून राज्यात सुरु करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री पिक विमा 
योजनेसंदर्भात प्राप्त झालेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार प्रस्तावित योजनेची राज्यातील 
अंमलबजावणी करण्यात येते. 


प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत शासनाने प्रसिध्द केलेल्या निविदा प्रक्रियेसंदर्भात पिक 
विमा कंपन्यांकडून पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणी करिता होणारा विलंब, 
शासनाचे सातत्याने वाढणारे आर्थिक दायीत्व, योजनेंतर्गत निर्धारित करावयाची पिके- फळपिके, 
योजनेच्या परताव्याबाबत वाढत असलेल्या शोतकऱ्यांच्या अपेक्षा, होतकऱ्यांना विविध तांत्रिक 
कारणास्तव काही वेळा विलंबाने होणारे प्रदान, इत्यादी बाबी विचारात घेऊन योजनेची प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्यासाठी योजनेच्या प्रचलित स्वरूपात, संरचनेत अपेक्षित असलेले बदल 
सूचविण्याकरिता समिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


याअनुषंगाने प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या स्वरूपात, संरचनेत आवश्‍यक सुधारणा 
सूचविण्यासाठी खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा HATH: फवियो-२०१९/ W.H.202%/ १० ओ 


अ.क्र नाव व पदनाम समितीतील पद 
a सचिव (व्यय), वित्त विभाग अध्यक्ष 
2. सचिव (कृषि) सदस्य 
3. आयुक्त (कृषि) सदस्य 
४. राष्ट्रीय विमा प्रबोधिनी व इतर तज्ञ आमंत्रित सदस्य 
पु. विमा कंपन्यांचे प्रतिनिधी निमंत्रित सदस्य 
६. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय सदस्य सचिव 


२. वरील समितीने विमा कंपनीशी विशोषत: शासन अंगीकृत कंपनीशी (भारतीय कृषी विमा 
कंपनी) विचारविनिमय करुन प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेच्या अंमलबजावणीत बदल सूचवावे, 
जेणेकरून संदर्भ क्र. (२) च्या अनुषंगाने सविस्तर प्रस्ताव केंद्र शासनास पाठविणे शक्य होईल. 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेताक २०१९११०७१५३२१०३७०१ असा आहे. हा 
areal डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
N eeta E kn at h och = pr en ; it vate 11; ity aa 


2.5.4.20=f2bffd6992498e56663024368c72b33364cfb066d53682c5 
3a425e54d 


" INumber=f325d659f47933958aa2d98f394db95f94be5754877 
h | Nn e 6492ba36e77ealc4i b, Eknath Shi 
(निता fate) 05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. सचिव (व्यय) , वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

३. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

४. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 

५. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय 

६. उप सचिव (१०-ओ/११ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
७. अवर सचिव (१०-ओ/११ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३ 
८. निवड नस्ती, का.१०-ओ/११अ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


